श्री साई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, नागपूर 
संचालित स्वामी shoe मिडीयम स्कूल, 
ब्राम्हणी, ता.कळमेश्वर, जि.नागपूर या शाळेच्या 
सोनेगाव, ता.कळमेश्वर, जि.नागपूर येथील 
स्थलांतरास कार्योत्तर मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४७०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे क्र.शिउसं/प्राथ/ब/१०३९/२०२१, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 
श्री साई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, नागपूर संचालित स्वामी इंग्लिश मिडीयम स्कूल, ब्राम्हणी, 
ता.कळमेश्वर, जि.नागपूर या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ५ वी) शाळेच्या, सोनेगाव, 
ता.कळमेश्वर, जि.नागपूर येथील स्थलांतरास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर कार्योत्तर मान्यता देण्याचा 
संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त Med संचालकांच्या मालकीच्या स्वयंपूर्ण इमारतीमध्ये सोनेगाव, ता.कळमेश्वर, 
जि.नागपूर येथे स्थलांतर केले आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी केलेल्या स्थलांतरास खालील 
अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(2) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावरील असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(4) भविष्यात शासन मान्यतेशिवाय शाळेचे स्थलांतर करण्यात येणार नाही, याबाबत संस्थेने दक्षता 
घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४७०/एसएम-१ 
(६) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे asa 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सदर झाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/(89॥0[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११४१२५४३४७४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


ig) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
Pp R AV | N R AJ A RA M EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fce865eda349596 
977097८896, 


pseudonym=8A56BA47E80DB 19230A0A19F1AC94146E6B7B8A8, 
M U N H E serialNumber=DC78036626EC580D66COAC502D43AF5F670B5BA13F512 
13AD071ACD53714A284, cn=PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


(प्रविण मुंढे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 
अध्यक्ष/ सचिव, श्री साई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, नागपूर 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


